उद्योग संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील 
गट-अ संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या 
नियतकालीक बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०२३/प्र.क्र.७७/उद्योग-३ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: २५ मे, २०२३. 


वाचा - 
१) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार 
पाडताना होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५. 
२) शासन निर्णय क्र.ईएसटी-३४१४/१५२/प्र.क्र.१८/उद्योग-३, दि.२२.०४.२०१४ 
३) शासन निर्णय क्र.ईएसटी-३४१५/प्र.क्र.०१/उद्योग-३, दि.०५.०५.२०१५ 
शासन आदेश- 


उद्योग संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील उद्योग सहसंचालक, अधिक्षकीय उद्योग अधिकारी, 


उद्योग उपसंचालक या गट-अ संवर्गातील खालील तक्त्यात नमूद अधिका-यांची उपरोक्‍त अ.क्र.१ 


येथील अधिनियमातील तरतूदीनुसार अ.क्र.३ येथील नमूद सक्षम प्राधिकारी यांच्या मान्यतेने 


नियतकालीक बदली करण्यात येत आहे. 


संवर्ग-उद्योग सहसंचालक , गट अ 


अ.क्र. । अधिकाऱ्यांचे नांव सध्याचे कार्यरत बदलीनंतर शेरा 
ठिकाण पदस्थापनेचे ठिकाण 
ia श्री. स.सं.सुरवसे, | विभागीय कार्यालय , | मुख्यालय, मुंबई रिक्‍त पदावर 
उद्योग सहसंचालक । पुणे 
२ श्री. ग. ओं. भारती , | विभागीय कार्यालय, | विभागीय कार्यालय, | रिक्‍त पदावर 
उद्योग सहसंचाळक | अमरावती नागपूर 
संवर्ग-अधिक्षकीय उद्योग अधिकारी, गट अ 
अ.क्र अधिकाऱ्यांचे नांव सध्याचे कार्यरत बदलीनंतर शेरा 
ठिकाण पदस्थापनेचे ठिकाण 
गि श्री.पी.डी. रेंदाळकर, जिल्हा उद्योग केद्र, | मुदतवाढ प्रशासकीय 
अधिक्षकीय उद्योग अधिकारी | पुणे कारणास्तव 
२ श्री. स.ज्ञा. होळके, जिल्हा उद्योगकेद्र, ।जिल्हा उद्योग केद्र, | रिक्‍त पदावर 
अधिक्षकीय उद्योग अधिकारी | कोल्हापूर अमरावती 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०२३/प्र.क्र.७७/उद्योग-३ 


संवर्ग-उद्योग उपसंचालक, गट अ 


अ.क्र अधिकाऱ्यांचे नांव सध्याचे कार्यरत बदलीनंतर शेरा 
ठिकाण पदस्थापनेचे 
ठिकाण 
१ श्रीमती ए.व्ही.कोठारी, | विभागीय मुख्यालय, मुंबई | रिक्‍त पदावर 
उद्योग उप संचाळक कार्यालय, पुणे 
२ श्रीम.के.व्ही.खरात, जिल्हा उद्योग । मुदतवाढ प्रशासकीय 
उद्योग उप संचालक केंद्र जालना कारणास्तव 
3 श्रीमती एस.एम.देवरे मुख्यालय मुदतवाढ प्रशासकीय 
उद्योग उप संचालक कारणास्तव 
४ श्री.हे.के.बदर, जिल्हा उद्योग । जिल्हा उद्योग Rad पदावर 
उद्योग उप संचाळक केंद्र, गोंदिया केंद्र, भंडारा 
५ श्री.स्वप्नील र. राठोड, ।जिल्हाउद्योग | मुदतवाढ प्रशासकीय 
उद्योग उप संचालक केंद्र, चंद्रपूर कारणास्तव 
६ श्रीम.एस.व्ही. बावनकुळे, । विभागीय मुदतवाढ नियत वयोमानानुसार 
उद्योग उपसंचालक कार्यालय, सेवानिवृत्तीम एक 
नागपूर वर्षापेक्षा कमी 
कालावधी शिल्लक 
राहील्यामुळे बदली 
अधिनियम २००५ 
मधील प्रकरण दोन 
मधील HOA 4/9) 
(क) अनुसार मुदतवाढ 


२. संबंधित अधिका-यांना बदलीच्या ठिकाणी रुजू होण्याकरीता तातडीने कार्यमुक्त करण्यात 
यावे. 


३. "महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना 


होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५" मधील कलम ४ व कलम ६ च्या परंतुकामधील 


तरतूदीन्वये सक्षम प्राधिकारी यांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन या बदल्या 


करण्यात येत आहेत. 


४. उपरोक्त नमूद अधिका-यांनी अनुज्ञेय असलेल्या पदग्रहण अवधीमध्ये बदलीच्या ठिकाणी रुजु 


व्हावे. अन्यथा या पदग्रहण अवधीच्या पदावर रुजु न झाल्यास, त्यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी हा 


अकार्यदिन (dies non) म्हणून गणला जाईल. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली-२०२३/प्र.क्र.9७/उद्योग-३ 


कि सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०५२५१९३४१५३५१० असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SHASHANK 
TUKARAM CHAVAN = 


(ठाशांक चव्हाण) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा. मंत्री (उद्योग) यांचे खाजगी सचिव 

२. मा. प्रधान सचिव (उद्योग) यांचे स्वीय सहायक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०3२. 

३. विकास आयुक्त (उद्योग),उद्योग संचालनालय,नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई yoo ०३२ 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१,मुंबई 

५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-२,नागपूर 

६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

७. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

८. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

९. संबंधित अधिकारी (उद्योग संचालनालयामार्फत) 

१०.निवडनस्ती/उद्योग-३. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


